RNI No. MAHBIL/2009/31733 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ७, अंक १२] बुधवार, फेब्रुवारी ३, २०२१९/माघ १४, शके १९४९ [पृष्ठ १ किंमत : रुपये १५.०० 











असाधारण क्रमांक १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश. 


विधि व न्याय विभाग 





मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ डिसेंबर २०२०. 


अधिसूचना 
कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ (६६/१९८४). 


क्रमांक एफएमसी १११६,/प्र.क्र. ८६/का.९.- कोटुंबिक न्यायालय, अधिनियम, १९८४ (१९८४ चा ६६) च्या कलम ३ मधील 
पोट-कलम (१) आणि (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि यासंबंधी आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या सर्व शासकोय अधिसूचना, ज्या कौटुंबिक न्यायालय, 
परभणी यांचे न्यायालयाशी जेथवर संबंधित असतील तेथवर त्यामध्ये अंशत: फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन, मुंबई येथील उच्च 


न्यायालयाशी विचारविनिमय करून दिनांक २० डिसेंबर, २०२० पासून परभणी, जिल्हा परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालयाची 
स्थापना करीत आहे. 











अ) या न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या स्थानिक मर्यादा परभणी महानगरपालिका क्षेत्राच्या मर्यादेशी समकक्ष असतील. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आनंद भारत होडावडेकर, 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव. 


भाग चार-अ--१६-१ (१) 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


